श्री.पी.जी.नाईकवाडे, कार्यकारी अभियंता 
(निलंबित) यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेठा क्रमांकः एस -९२/१०१८/प्र.क्र.१८२/ सेवा -६ (3) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ७ डिसेंबर, २०१८ 


पहा: शासन आदेडा, सा.बां.वि., क्रमांक: एस-९२/१०१८/प्र.क्र.१८२/सेवा-६(अ), दि.१३.११.२०१८ 


शासन आदेडा :- 


ज्याअर्थी, चौसाळा ते नांदूर रोड मोजे हिंगणी खु.ता.जि.बीड येथील संपादित जमिनीच्या 
भूसंपदानप्रकरणी वाढीव मावेजा न दिल्याने श्री.पी.जी.नाईकवाडे, कार्यकारी अभियंता यांना संदर्भ क्रमांक-(१) 
येथील आदेशान्वये दि.१३.११.२०१८ पासून शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले. 

आणि ज्याअर्थी, आता सदर भूसंपादन प्रकरणी वाढीव मावेजा देण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण झाली असून 
आर्थिक अनियमितता झालेली नसल्याने सदर प्रकरणी श्री.पी.जी.नाईकवाडे यांचेविरुध्द विभागीय चौकशी 
करण्याच्या अधीन राहून श्री.नाईकवाडे यांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 

त्याअर्थी, श्री. पी. जी. नाईकवाडे, कार्यकारी अभियंता (निलंबित) यांचे दिनांक १३.११.२०१८ चे शासन 
आदेशान्वये केलेले निलंबन यान्वये मागे घेऊन त्यांना शासन सेवेत पुनःस्थापित करण्यात येत आहे. 

श्री. पी.जी.नाईकवाडे, कार्यकारी अभियंता यांच्या पुन:स्थापनेनंतर त्यांना सहायक मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद या पदावर नियुक्ती देण्यात येत आहे. 

तसेच श्री. पी.जी.नाईकवाडे, कार्यकारी अभियंता यांचा निलंबन कालावधी नियमित करण्याबाबतचे 
आदेश यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०७११५२१७५३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
॥॥॥॥१॥॥-॥.१-.॥--॥८८॥॥५0ा 


ra, 
2.5.4.20=b989f1 1a955bd12836202040b21122502b1ac600c 


Deshpande = al 
(मृ.सं.देशपांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री. पी.जी.नाईकवाडे, कार्यकारी अभियंता (निलंबित) 


शासन आदेशा क्रमांकः एस-९२/१०१८/प्र.क्र.१८२ /सेवा-६ (अ) 


द्वारा :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद त्यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदरचे आदेशा, श्री. पी.जी.नाईकवाडे, कार्यकारी अभियंता (निलंबित) यांना 
तात्काळ अदा करण्याची व्यवस्था करुन, त्याची दिनांकासहीत पोच पावती, दोन प्रतीमध्ये 
शासनास कृपया सादर करावी. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन, सेवा-१, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
निवडनस्ती, कार्यासन सेवा-६अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


